अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, 
ठाणे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, कोंकण 
संकल्पचित्र विभाग, कोंकण भवन, नवी 
मुंबई या विभागातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना 
दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९ या 
कालावधीकरीता मुदतवाढ... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४२/१९)/मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ एप्रिळ, २०१९. 


वाचावे : 
१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक मुदत-०४१८/(प्र.क्र.२१५/१८)/मोप्र-१, 
दि.२३/१०/२०१८. 
२) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, मुंबई यांचे पत्र क्र.मुअ/जसंविकोप्र/ 
आ.५(१/९९५ दि.०८/०३/२०१९ चे पत्र. 


शासन निर्णय : 


अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, कोंकण 


संकल्पचित्र विभाग, कोंकण भवन, नवी मुंबई या विभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ५० 


अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-“अ*”) दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९ या कालावधीकरीता 


मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च मागणी “मागणी क्रमांक आय-५ , 


मुख्य लेखाशिर्ष ४७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च, ८० सर्वसाधारण, 


००१ संचालन व प्रशासन, (०१) आस्थापना, (09) (०२) अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे विभाग, 


ठाणे सांकेतांक क्रमांक (४७०१६५५१)” या लेखाशिर्षाखाळी उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून भागविण्यात 


यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४२/१९)/मोप्र-१ 


३. सदर seat शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८ 


/१६/आ.पु.क., दि.२१/०२/२०१९ अन्वये या विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१९०४०५१६४८०१०४२७ असा आहे. हा 


आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


Ranjit cece शिळ 
Shivajirao Ahire : 
(र. शि. अहिरे) 
सहपत्र :- विवरणपत्र-“अ” कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत माहिती तथा आवऱ्यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 
१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
२. कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे, 
३. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, मुंबई, 
४. अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे, 
५. कार्यकारी अभियंता, संकल्पचित्र विभाग, कोंकण प्रदेश, नवी मुंबई, 
६. क.अ., अर्थ-१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७. क.अ., आ.(पुनर्रचना)कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रत, 
मोप्र-१ कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४२/१९)/मोप्र-१ 


विवरणपत्र-“अ 
जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र. मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४२/१९)/मोप्र-१, दिनांक: ०५/०४/२०१९ चे सहपत्र. 
अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, कोंकण संकल्पचित्र विभाग, कोंकण 
भवन, नवी मुंबई या विभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना मुदतवाढ कालावधी 
दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९. 


अ.क्र पदाचे नाव कार्यकारी अभियंता, एकूण पदे 
कोंकण संकल्पचित्र 
विभाग, कोंकण भवन, 
नवी मुंबई 
शिवा कार्यकारी अभियंता शिका १ शिंक आकां १ 
२ | उप विभागीय अभियंता ०५ ०५ 
३3 | शाखा अभियंता / सहा. अभि श्रेणी-२ २५ २५ 
कनिष्ठ अभियंता 

४ | प्रथम लिपिक a ae १ a ae q 
५ ।वरिष्ठलिपिक fe १ pot q 
६ | कनिष्ठ लिपिक ०२ ०२ 
७ | टंकलेखक ०२ ०२ 
८ । आरेखक श्रेणी-१ a. ae q ॥ तो. || १ 
९ | आरेखक श्रेणी-३ ०५ ०५ 
|» | ० | वाहन चालक La q a || q 
| 99 | १ | शिपाई ०५ ०५ 
१२ । चौकीदार i: aa q a आक q 

एकूण Yo ५० 

Ranjit ou 
Shivajirao Ahire sven ळे क्क 


(र. शि. अहिरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


